RNI No. MAHBIL/ 2009/ 37831 
Reg . No. MH /MR /South -339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६, अंक ५ ९ ] 


मंगळवार , ऑगस्ट १ ९, २०१४ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३६ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९.०० 


असाधारण क्रमांक १६ ९ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


महसूल व वन विभाग 
जागतिक व्यापार केंद्र , सेंटर वन इमारत , ३२ वा मजला, मुंबई ४०० ००५ , दिनांक १६ ऑगस्ट २०१४ 


~ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र शेत जमीन ( जमीन धारणेची कमाल मर्यादा) अधिनियम , १९ ६१. 

क्रमांक आयसीएच -२०१४ / प्र.क्र.४६/ ल - ७. - ज्याअर्थी, शासनाने मान्यता दिलेली मे. बी . एन असोसिएटस्, मुंबई या कंपनीने (यापुढेजिचा 
“ कंपनी ” असा निर्देश करण्यात आला आहे.) केलेल्या अर्जावरुन शासनाने त्याबाबतीत चौकशी केल्यानंतर शासनाची पुढील बाबतीत खात्री 
पटली आहे की , 

खालील अनुसूचीच्या स्तंभ ( २ ) ते ( ६) मध्ये वर्णन केलेल्या जमिनी ( यात यापुढे जिचा “ उक्त जमिनी ” असा निर्देश करण्यात आला 
आहे .) उक्त कंपनीच्या ताब्यात आहेत किंवा तिने धारण केलेल्या आहेत . 


त्याअर्थी, आता, महाराष्ट्र शेत जमीन ( ज.धा.क.म.) अधिनियम , १९ ६१ च्या कलम ४७ च्या पोट -कलम (२ ) च्या खंड ( क ) द्वारे प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन, महाराष्ट्र शासन याद्वारे उक्त कंपनीस पुढे नमूद केलेल्या अनुसूचीमधील ११४ हेक्टर ८८ आर एवढ्या 
शेत जमिनींना पुढे नमूद केलेल्या अटी व शर्तीच्या अधीनतेने अधिनियमाच्या तरतुदींतून सूट देत आहे. 

( अ ) प्रस्तावित धारण जमिनीचा वापर औद्योगिक प्रयोजनासाठीच करणे सदर कंपनीस बंधनकारक राहील . याव्यतिरिक्त अन्य 
प्रयोजनासाठी सदर धारण जमिनीचा वापर करता येणार नाही . 


( ब ) धारण जमिनीचा प्रस्तावित अकृषिक वापर सुरू करण्यापूर्वी स्थानिक नियोजन प्राधिकरणाची तसेच इतर संबंधित विभागांकडून 
बांधकामाच्या दृष्टीने आवश्यक त्या परवानग्या प्राप्त करून घेणे कंपनीस बंधनकारक राहील . 

( क ) ज्या धारण जमिनी नवीन शर्तीच्या आहेत त्या धारण जमिनी यापुढेही नवीन शतींच्याच राहतील तसेच त्याबाबतच्या मूळ अटी व 
शर्ती कायम राहतील. 

( १ ) 


भाग चार - ब -१६ ९ -१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट १ ९ , २०१४ / श्रावण २८ , शके १ ९ ३६ 


( ड ) कंपनीस महाराष्ट्र शेत जमीन (ज.धा.क.म ) अधिनियम, १९ ६१ च्या कलम ४७( २)( सी ) अन्वये सूट देण्याची अधिसूचना राजपत्रात 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या आत प्रस्तावित वापर सुरू करण्यात आला आहे / करीत आहोत असे विवरणपत्र जिल्हाधिकाऱ्यांना 
सादर करणे कंपनीस बंधनकारक राहील. त्यानंतर प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी महिन्यात वापराबाबतच्या नेमून दिलेल्या अटी व शर्ती कंपनी पूर्ण 
करीत असल्याबाबतचे विवरणपत्र सादर करणे कंपनीला बंधनकारक राहील. 

( इ) प्रस्तावित धारण जमिनीचे शासनाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही प्रकारचेविक्री / हस्तांतरण / भाडेपट्टा किंवा विभाजन करता 
येणार नाही . 

( फ ) उक्त अटी व शर्तीचा भंग झाल्यास या आदेशान्वये दिलेली सूट काढून घेण्यात येईल . 

( ग ) उक्त अटी व शर्ती मान्य असल्याबाबतचे शपथपत्र जमिनीचा वापर सुरू करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी यांना सादर करणे आवश्यक 
राहील . 
( ह ) विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग व जिल्हाधिकारी, रायगड यांनी घातलेल्या अन्य अटी व शर्ती. 

अनुसूची 
जिल्हा तालुका 

सर्व्हे क्र . / गट क्र . 

क्षेत्र (हे . आर ) 
( १ ) ( २ ) ( ३ ) ( ४ ) 

( ६ ) 


अ.क्र . 


गाव 


OM 


रायगड 


पनवेल 


मौजे कराडे 


१८ 


११४८८.०० 


उक्त कंपनी धारण करीत असलेल्या अनुसूचित नमूद एकूण ११४ ८८.०० हे . आर एवढी जमीन धारण करण्यास सूट देण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


बा . कि . रासकर , 
शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट १९ , २०१४ / श्रावण २८ , शके १९ ३६ 


३ 


REVENUE AND FOREST DEPARTMENT 
World Trade Centre , Centre - 1 Building , 32nd Floor , 

Mumbai 400 005 , dated 16th August 2014 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA AGRICULTURAL LANDS (CEILING ON HOLDINGS) ACT, 1961. 


No. ICH - 2014 /C.R.- 46 /L -7.— Whereas the Government ofMaharashtra on an application made 
by M /s. B.N.Associates, Mumbai (hereinafter referred to as “ the said company ” ) an inquiry made in 
that behalf, is satisfied 


that the lands described in columns (2 ) to (6 ) of the schedule appended hereto (hereinafter 
referred to as “ the said land ” ) are belonging to or held by the said company . 

Now , therefore, in exercise of powers conferred by clause (c ) of sub -section ( 2 ) of section 47 of the 
Maharashtra Agricultural Lands ( Ceiling on Holdings ) Act , 1961, the Government of Maharashtra 
hereby exempts the said lands mentioned in the schedule about 114 Hectare 88R from the provision 
of the said Act, subject to the conditions given below : 


Terms and Conditions : 


( a ) Proposed lands cannot be used for purpose other than Industrial purpose by company . It is 
binding on the company to use the land for the purpose for which exemption is given to the company. 

(6 ) Necessary prior permissions for construction and other reasons from concerned local Planning 
Authority and other concerned departments should be obtained . 


( c ) The lands of new tenure will continue as a new tenure land in future and the original terms 
and conditions will remain unchanged . 


(d ) Company should submit the statement to the Collector within six months from the date of 
publishing the order in the Gazette , about proposed use of holding land was started and they have 
fulfilled the termsand conditions of use. After that in every year in the month of January , Company 
should submit the same statement to the Collector mentioned above . 


( e) Company should not sale / transfer / lease or divide holding land without prior permission of 
the Government. 


(f) Any breach of above terms and conditions would result in withdrawal of exemption given as 
per this order . 


(g ) Company should submit the affidavit to the Collector about accepting the above mentioned 
terms and conditions before starting the use of holding land . 


(h ) Terms and conditions imposed by Commissioner , Konkan and Collector, Raigad . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार- ब , ऑगस्ट १९, २०१४ / श्रावण २८ , शके १९ ३६ 


Schedule 


Tahsil 


Sr. No. 

( 1 ) 


District 

( 2 ) 


Village 

( 4 ) 


Survey No./ Gat No. 

(5 ) 


Area (Ha. R ) 

(6 ) 


( 3 ) 


1 


Raigad 


Panvel 


Mauje Karade 


18 


114 88.00 


Now considering an area of 114 88.00 Ha. R of above schedule the said company is exempted 
from holding the land . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. K. RASKAR , 


Deputy Secretary to the Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21-A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


